आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता शासकीय आश्रमशाळांचे 
बांधकाम लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९) या अंतर्गत 
निधी वितरण आदेश... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च,२०२२ 


वाचा 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ ,दि.१४.१०.२०२१ व 
२८.०१.२०२२, दि.१७.०३.२०२२ 
२) शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ दि. १३.१०.२०२१ व १४.०२.२०२२ 
3) अधिक्षक अभियंता नाशिक/नागपुर,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 


प्रस्तावना - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष 
४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, अंतर्गत (०१) (१७) आश्रमशाळांचे 
बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु. २५०००.०० लाख इतकी तरतुद 
अर्थसंकल्पीत असुन सुधारित अंदाजामध्ये रु.२४०००.०० लाख तरतुद मंजुर आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दि.२८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भांडवली खर्चाकरीता १०० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिली आहे. यापुर्वी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये ५० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यात आला होता. आता वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सुधारीत अंदाजाच्या ५० 
टक्केच्या वरती वाढीव उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी बांधकामे 
या खाली सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून रु.४२०८.४१ लाख (अक्षरी रुपये बेचाळीस कोटी 
आठ लाख एक्केचाळीस हजार waa) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत असलेला 
निधी 
| a | 2 3 PB 
a अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ६० ४०५३.०७ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३ १५५.३४ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण ६३ ४२०८.४१ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ६३ कामांकरीता रकाना ५ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 
करण्यात यावा. 

३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

१) संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट असलेल्या 
कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च 
करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

२ सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ६३ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

3) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व वितरीत 
करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

8) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नाशिक/नागपुर यांचे मार्फत प्राप्त 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ मार्च, २०२२ अखेर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 

4) सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन तो 
विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व adda wes 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


8. 


सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५३/व्यय-१४ दि.२५.०३.२०२२च्या 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥9॥/१५॥॥॥9.90०७.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१२३६४७२०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737 ba8e4acOedf3f2c6 
e69e25f4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D2 
5ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Date: 2022.03.28 19:22:01 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 


८. 
g. 


प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ शहापुर/ डहाणू/ जव्हार/नागपुर/ 
घोडेगाव/यावल/सोलापुर/अहेरी/गडचिरोली/चंद्रपुर. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/धुळे/अमरावती/'चंद्रपूर. 


१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 

१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. कार्यासन-२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
सदर 
शा.नि.अन्वये 
7 प्रशासकीय 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत यापुर्वीचा खर्च वितरीत 
मान्यता किंमत pai 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १_| २ ३ 1 छे 4 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), धुळे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा होराफळी, 
ह| ता.अक्कलकुवा, जि.नंदूरबार येथे शालेय इमारत व ७१५.५६ ६७३.१० ४०.०० 
मुलांचे वसतीगुहाचे बांधकाम 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा आमसरपाडा, 
२ ता..नवापूर, जि.नंदूरबार येथे मुलांचे वसतीगृह ४९८.२७ १७७.१८ १५०.०० 
बांधकाम 
द शासकोय आश्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा वर set be 
मुलींचे र Os. ‘ 0,00 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम ; र 
ग शासकोय आश्रमशाळा गणोरे ता.कळवण तवी गतत di 
मुलींचे डं ‘ 0,00 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम | 
' शासकीय आश्रमशाळा भीळवाड ता.सटाणा का वी री 
मुलींचे ‘ OR, P 0,00 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम , 
: शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा ee eee a 
मुलींचे छी . ne) 0,00 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कनाशी 
9 ता.कळवण जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह ९१३.१८ ७४३.७७ १५०.०० 
बांधकाम 
शासकोयआश्रमशाळा भगदरी येथे मुलीचे वसतीगृह 
é बांधकास'करणे ता अवकलंकृवा जि. दुरबार ८२०.६९ ७८७.६० ३०.०० 
बांधकाम करणे ता. जि. 
शासकोयआश्रमशाळा भगदरी येथे मुलांचे वसतीगृह 
8 बांधकाम करी अक्कलकुवा ; नंदुरबार ८१३.५८ ७६३.२८ ३०.०० 
बांधकाम करणे ता. जि. 
शासकीय आश्रमशाळा सरी येथे मुलींचे वसतीगृह 
ye वाची अक्कलकुवा 9 नंदुरबार ८२०.६९ ५८६.१२ ११०.०० 
बांधणे ता अक्कलकुवा जि नंदुरबार 
शासकोय आश्रमशाळा डाब येथे मुलींचे वसतीगृह 
el ८२०.६९ ७८८ 1919 30,00 


बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
सदर 
शा.नि.अन्वये 
7 प्रशासकीय 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत यापुर्वीचा खर्च वितरीत 
मान्यता किंमत pai 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
हि. २ ३ 1 छे 4 
a MAPA आश्रमशाळा लोभाणी येथे मुलींचे yee Sea ee 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 3 प 
és MAPA आश्रमशाळा तोरणमाळ येथे शिक्षक व re base er 
कर्मचारी निवास्थान बांधणे ता.धडगांव जि.नंदुरबार wre ee ie 
शासकोय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे मुलींचे 
१४ वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार &२०६९ ६६६.७१ १२०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार 
र शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे मुलांचे ह arate ae 
वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार न र न 
शासकोय आश्रमशाळा कोठली येथे मुलींचे 
१६ | वसतीगृह बांधणे G+3 Gee ता. नंदुरबार जि १४०७.९० 9309.8 30,00 
नंदुरबार 
ee शासकीय आश्रमशाळा कोठली येथे कर्मचारी ती ae on 
निवासस्थान (G+3) ता. नंदुरबार जि नंदुरबार ह oe 
व शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे मुलींचे माळ rr soi 
वसतीगृह ता नवापुर, जि. नंदुरबार न न न 
ae शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे मुलांचे वर लाचा sa 
वसतीगृह ता नवापुर, जि. नंदुरबार न धी । 
ss शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे कर्मचारी ee दता ह 
निवासस्थान बांधणे ता. नवापुर जि नंदुरबार न न डी 
शासकीय आश्रमशाळा लोय येथे शाळेय इमारतीचे 
२१ विग री नंदूरबार ८ ८०.०० ८३०.४४ ४०.०० 
, ता.जि. 
शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलीचे 
२२ वसतीगृह तयां नवापुर नंदुरबार १३७५.०७ १२८६.९४ ८५.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
MAPA आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलांचे 
23 9304.09 9093.49 490.00 


वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
सदर 
शा.नि.अन्वये 
अ.क्र कामाचे नाव शाकीय यापुर्वीचा खर्च वितरीत 
मान्यता किंमत pai 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
हि २ ३ 1 छे 4 
व शासकीय आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी येथे मुलींचे ee Stops Bias 
वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर न न न 
शासकीय आश्रमशाळा कोहणे येथे मुलींचे 
२५ | वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता.अकोले ९४०.९२ ७८३.९१ १५०.०० 
जि.अहमदनगर 
शासकीय आश्रमशाळा मुतखेळ येथे मुलींचे 
ग्र वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर चे ie on 
46 शासकीय आश्रमशाळा केळीकोतुळ येथे मुलींचे शिन गले ren 
वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर न न न 
ज्र शासकीय आश्रमशाळा पिंपरकणे येथे मुलींचे oe eer fess 
वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर न न । 
शासकोय आश्रमशाळा मवेज्ी येथे मुलींचे 
2 वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर eo 10011. aed 
os शासकीय आश्रमशाळा मवेज्ी येथे मुलांचे a ee aie 
वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर न न 
a5 शासकीय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुळांचे वसतीगृह टर aes shoes 
२ बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर । न 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा विष्णापुर 
३२ | ता.चोपडा जि.जळगांव येथे शालेय इमारत बांधकाम १३८९.६४ २००.६ ८०.०० 
करणे 
कोटमदरा ता.आंबेगांव जि.पुणे येथे मध्यवर्ती : 
ह स्वयंपाक गृह बांधणे ae cr soe 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये वर्ग ३ व 
३४ ७९८.१ = ५०.०० 


वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांकरीता निवासस्थान इमारत 
बांधकाम 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
सदर 
शा.नि.अन्वये 
7 प्रशासकीय 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत यापुर्वीचा खर्च वितरीत 
मान्यता किंमत pai 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
[aia २ ३ 1 छे 4 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा AAA ता.अकोले 
३५ । जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये ३६३.५६ z= ५०.०० 
बहुउद्देशीय हॉल बांधकाम 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा AAA ता.अकोले 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये शासकीय 
३६ इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा करीता इमारत ८८९.९ कि २५.०० 
इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा करीता शालेय इमारत 
बांधकाम 
ग्र शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता.धडगांव डाका > तात 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम । न न 
ay शासकीय आश्रमशाळा हातधुई ता.धडगांव ase कक he 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे न । । 
शासकीय आश्रमशाळा लोभाणी ता.तळोदा 
ह जि.नंदुरबार येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे. सर Om aes 
शासकोय आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा 
४० «| जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह इमारत ३९०.५४ शि ५०.०० 
बांधकाम करणे. 
शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता.कळवण 
४१ । जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह इमारत ३६९.४८ २५.९४ ३०.०० 
बांधकाम करणे 
MAPA आश्रमशाळा कोळेवाडी, ता.राहुरी, 
४२ | जि.अहमदनगर, येथे मुलींचे वसतीगृह व शालेय १३४१.६६ | २५.०० 
इमारत 
डा शासकीय आश्रमशाळा बडी ता. अक्कलकुवा जि. ee. hae oie 
नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे. त न न 
शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता. अक्कलकुवा 
8४ १०३२.४६ (90.43 ५०.०० 


जि. नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
सदर 
शा.नि.अन्वये 
7 प्रशासकीय 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत यापुर्वीचा खर्च वितरीत 
मान्यता किंमत pai 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
हि २ ३ 1 छे 4 
ie शासकीय आश्रमशाळा rt ता. तळोदा जि. eee use ee 
नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. न न । 
dé शासकीय आश्रमझाळा गांडोळे ता. fESRT जि. Site dag acute 
नाशिक येथे शालेय इमारत बांधणे. न न न 
nm शासकोय आश्रमशाळा म्हसगण ता. पेठ जि. बत ee क 
नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. भ न न 
ed शासकोय आश्रमशाळा आसरबारी ता. पेठ जि. नाता त aes 
नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. न न न 
व शासकोय आश्रमशाळा दळवट ता. कळवण जि. ह हो. ee 
नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे न न न 
i शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता. कळवण येथे कता ह ला 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. न ी न 
MAPA आश्रमशाळा कनाशी ता. कळवण जि. 
५१ | नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम ४७१.६२ १७२.३४ ८०.०० 
करणे 
५१ | धुळे विभाग एकुण ४७०८३.४२ २५७९६.१९ ३७९८.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास), ठाणे 
धि शासकीय आश्रमशाळा मेढवण ,ता. जि. पालघर १२९८.८८ ६९९.७६ ७०.०० 
5 MAPA आश्रमशाळा आंबेसरी ता. डहाणू, जि. द वा sans 
पालघर 
शासकोय आश्रमशाळा CH , ता. हाहापूर जि. ठाणे 
र (शालेय इमारत) वे के. क 
ठे शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पडघा) , ता. भिवंडी तका aes is 
जि. ठाणे (शाळेय इमारत) । १ 
शासकोय आश्रमशाळा तवा ता. डहाणू जि. पालघर 
S २९८९.९२ ३००.७४ 90,00 


(मुलींचे वसतिगृह) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
सदर 
शा.नि.अन्वये 
= प्रशासकीय 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत यापुर्वीचा खर्च वितरीत 
मान्यता किंमत करात 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| 9 | २ ३ 1 छे 4 
६ शासकीय आश्रम सासणे मुलींचे वसतिगृह बांधकाम ११५५.६८ ५११.७ ७५.०० 
; शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पढघा) ता.भिवंडी जी. डा ee es 
ठाणे (मुलींचे वसतिगृह) । । 
MAPS आश्रमशाळा पेढारघोळ मुलींचे वसतिगृह 
é बांधणे ता. शहापूर जी ११५३.११ ३०१.८४ १५.०० 
बांधणे ता. ASTIN जी. ठाणे 
शासकोय आश्रमशाळा चिखलगाव, ता.खेड, 
९ जि.पुणे ९१७.३८ ७८.६८ २०.०० 
९ ठाणे विभाग एकूण ९३७४.८६ ४०६४.९ २५५.०७ 
अ) अधिक्षक अभियंता,नाशिक, मंडळ 
६० ५६४५८.२८ २९८६१.०९ ४०५३.०७ 
एकुण 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), चंद्रपुर 
नि शासकोय आश्रमशाळेकरीता मुलांचे वसतीगृहाचे त तडा ase 
इमारत बांधकाम करणे सिरोंचा जि.गडचिरोली न न न 
; MIP आश्रमशाळेकरीता मुलीचे वसतीगृहाचे गता वात गा 
इमारत बांधकाम करणे सिरोंचा जि.गडचिरोली न न । 
२  । चंद्रपुर विभाग एकुण २२२२.०० १२०८.८० १५०.०० 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग),अमरावती 
a] आश्रमशाळा, सुसर्दा, ता.धारणी, जि.अमरावती वव त dh eae 
येथील कर्मचारी निवासस्थान क्र.१ व 2 बांधकाम न न न 
।१__| अमरावती विभाग एकुण २७७.७४ २५४.८५ ५.३४ 
३ | ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर मंडळ एकुण २४९९.७४ १४६३.६५ १५५.३४ 
६३ एकुण (अ--ब) ५८९५८.०२ ३१३२४.७४ ४२०८.४१ 
RAVINDRA D शि , 
AUTE oo er 


Date: 2022.03.28 19:22:23 +05'30' 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


